RNI No.MAHBIL / 2009 / 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ६ , अंक २३ ] 


_____सोमवार , ऑगस्ट ३१, २०२० / भाद्र ९, शके १९४२ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकान्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक 

आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
गो . ते . रुग्णालय आवार , ९ वा मजला, लोकमान्य टिळक रोड, 

मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० . 


अधिसूचना 


अन्न सुरक्षा व मानके (विक्रीवरील निबंध आणि प्रतिबंध ), विनियम, २०११ . 

क्रमांक असुका / अधिसूचना/ प्र. क्र . ५७/ २०१८ / औषधे- २. - ज्याअर्थी, अन्न सुरक्षा व मानके (विक्रीवरील निबंध आणि प्रतिबंध ), विनियम , 
२०११ ( यात यानंतर ज्याचा निर्देश “ उक्त विनियम ” असा केला आहे ) याच्या विनियम २.३.१५ ( १ ) नुसार , कोणतीही व्यक्ती, पुढील गोष्टीशिवाय , 
कोणत्याही खाद्य तेलाची विक्री करणार नाही किंवा ते विक्रीसाठी ठेवणार नाही किंवा वितरित करणार नाही किंवा कोणत्याही खाद्यतेलाच्या विक्रीच्या 
प्रयोजनार्थ कोणत्याही व्यक्तीला त्याची विक्री करण्याचा किंवा ते पाठविण्याचा किंवा देण्याचा प्रस्ताव देऊ करणार नाही, ते असे , 


( अ ) अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ ( २००६ चा ३४ ) आणि त्याखाली केलेले नियम व विनियम यामध्ये 

तरतूद 

केलेल्या 
गुणवत्तेच्या मानकांना अनुरूप असणार नाही; आणि 


( ब ) उक्त विनियमात विनिर्दिष्ट केलेल्या रितीने डब्यात आवेष्टित, चिन्हीत व खूणचिठ्ठी लावून भरलेले नसेल; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त विनियमाच्या विनियम २.३.१५ ( १ ) च्या परंतुकात अशी तरतूद केली आहे की, राज्य शासन, लोकहितार्थ, शासकीय 
राजपत्रात त्याबाबतची कारणे लेखी नमूद करून , उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींमधून कोणत्याही खाद्यतेलास सूट देऊ शकते ; 


भाग चार - क - ३५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑगस्ट ३१ , २०२० / भाद्र ९ , शके १ ९ ४२ 


आणि ज्याअर्थी, आवेष्टनासाठी येणारा खर्च व जनतेवर पडणारा भुर्दंड, ग्रामीण भागातील घाण्यातील तेलाची छोट्या प्रमाणात होणारी विक्री, 
राज्याच्या ग्रामीण भागातील बहुसंख्य जनतेची छोट्या प्रमाणातील तेलाची गरज तसेच बाजारात नवीन टिनची कमतरता इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २.३.१५ ( १ ) ( ब ) मधून सूट देण्याची शासनाकडे केलेली मागणी योग्य आहे अशी शासनाची खात्री झाली आहे म्हणून 
व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने राज्यात सुट्या खाद्यतेलाची विक्री करणे राज्य शासनास इष्ट वाटते. 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमातील विनियम २.३.१५ ( १ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत त्यास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, जनहिताच्या दृष्टीने, वर नमूद केलेल्या कारणांसाठी व परिस्थितीत ही 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून येणाऱ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, उक्त अधिनियमांच्या 
२.३.१५ ( १ ) ( ब ) मधील तरतुदीप्रमाणे सर्व खाद्य तेलांना खुल्या स्वरूपात विक्री करण्यास सूट देत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शिवाजी पाटणकर , 


शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , ऑगस्ट ३१ , २०२० / भाद्र ९ , शके १ ९ ४२ 


3 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Gokuldas Tejpal Hospital Complex Building , 9th Floor , Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001 , dated the 28th August 2020 . 


NOTIFICATION 


FooD SAFETY AND STANDARDS ( PROHIBITION AND RESTRICTION ON SALES ) REGULATIONS , 2011 . 

No. FSSA /Notification / C.R . No.57 / 2018 /Drugs - 2. — Whereas, as per the regulations 2.3.15 ( 1 ) of the 
Food Safety and Standards ( Prohibition and Restriction on Sales ) Regulations , 2011 ( hererinafter referred 
to as " the said regulations") no person shall sell or expose for sell , or distribute , or offer for sale or Dispatch , 
or deliver to any person for the purpose of sale any edible oil , - 


( a ) which does not conform to the standards of quality as provided in the Food Safety and 
Standards Act , 2006 ( 34 of 2006 ) and rules and regulations made thereunder ; and 


( b ) which is not packed in a container , marked and labeled in the manner as specified in said 
Regulations ; 


And whereas , provision to regulations 2.3.15 ( 1 ) of the said Regulations provides that the State 
Government may , in the public interest , for reasons to be recorded in writing , in specific circumstances and 
for a specific circumstances and for a specific period of notification in the Official Gazette , exempt any 
edible oil from the provisions of the said Act ; 


And whereas , after considering the cost of packaging, the financial burden on the public , the sale of oil 
extracted from the extraction machines in the rural areas , requirement of oil in small quantity from the 
people in large ruralarea , scarcity of new tin in market etc. , the Government considers it expedient to grant 
exemption from the provisions of section 2.3.15 ( 1 ) ( b ) of the said Act in the public interest , to sale loose oils . 


Now , therefore , in exercise of powers conferred by proviso to regulations 2.3.15 ( 1 ) of the said Regulations 
and all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby exempts all the 
edible oils from the provisions of section 2.3.15 ( 1 ) ( b ) of the said Act for a period of six months commencing 
from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHIVAJI PATANKAR , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


